शासकीय दूध योजना, चाळीसगांव येथिल गट 
नं ४२६/२/ब/१/४२६/३/१/अ/१ चे एकुण क्षेत्र 
३.५८ हे. आर पैकी उर्वरित ०.६१ हे आर जागा 
चाळीसगांव येथिल ग्रामीण रुग्णालयाच्या 
विस्तारीकरणासाठी मिळणेबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांकः दुवियो-२०२४/प्र.क्र.३९/पदुम ९, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०००३२. 
दिनांक:- ०७ ऑक्टोबर २०२४. 


संदर्भ:- १. आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभागाचे क्र. आदुवि-१६(१)/ग्रामीण रुग्णाळय/ शादूयो 
चाळीसगांव/२०२४/४८३७, दि.२९/०८/२०२४ 
१. जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय जळगांव यांचे क्र. जमिन/३/२८/ई- ऑफिस 
/५८५७१४/ २०२४, दि.२२/०६/२०२४. 
प्रस्तावना :- 
आयुक्त दुग्ध व्यवसाय विकास विभाग, वरळी मुंबई आणि जिल्हाधिकारी, जळगांव 
यांच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने चाळीसगांव येथिल ग्रामीण रुग्णालयाच्या विस्तारीकरणासाठी 
शासकीय दूध योजना, चाळीसगांव येथील गट.नं. ४२६/२/व/१/४२६/३/१/अ/१ चे एकूण क्षेत्र 
३.५८ हे.आर पैकी उर्वरित ०.६१ हे. आर जागा महसुल व वन विभागास प्रत्यार्पित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
जिल्हाधिकारी, जळगांव यांनी मागणी केल्यानुसार आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास 
विभागाच्या अखत्यारीतील झासकीय दूध योजना, चाळीसगांव येथील गट.नं. 
४२६/२/व/१/४२६/३/१/अ/१ चे एकूण क्षेत्र ३.५८ हे. आर पैकी उर्वरित ०.६१ हे. आर जागा 
चाळीसगांव येथिल ग्रामीण रुग्णालयाच्या विस्तारीकरणासाठी जिल्हाधिकारी, जळगांव यांना 
हस्तांतरीत करणेकरिता सदर जमीन महसूल व वन विभागास प्रत्यार्पित करण्यास पुढील अटी व 
शर्तीच्या अधीन राहून या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अटीव शर्ती :- 
१. आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास व जिल्हाधिकारी, जळगांव यांच्या संयुक्‍त समितीमार्फत आयुक्‍त, 
दुग्धव्यवसाय विकास विभागाच्या अखत्यारीतील शासकीय दूध योजना, चाळीसगांय येथिल गट.नं. 
४२६/२/व/१/४२६/३/१/अ/१ चे एकूण क्षेत्र ३.५८ हेक्टर आर पैकी उर्वरित ०.६१ हे. आर जागा व 
चतुःसिमा निश्चिती करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः दुवियो-२०२४/प्र.क्र.३९/पदुम ९, 


२. ज्या प्रयोजनासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, त्याच प्रयोजनासाठी जागेचा वापर 
करणे अनिवार्य राहील. 

३. शासकीय दूध योजना, चाळीसगांव यांच्या कार्यालयाकरिता कायमस्वरुपी पर्यायी जागा उपलब्ध 
करून देण्यात यावी. 

४. सदर जागा हस्तांतरीत करतेवेळी शासनाच्या प्रचलित नियम/धोरणाची काटेकोरपणे 
अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४१००७१६५७१५१५०१ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीनेसाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ASHWINI BHIMRAO : 
YAMGAR 


Date: 20: 


(अश्विनी यमगर) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. मंत्री (महसूल, Ma व दुग्धव्यवसाय विभाग), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अपर मुख्य सचिव (RAMA व दुग्धव्यवसाय विभाग), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय जळगांव. 
६. आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विभाग, वरळी, मुंबई. 
७. प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, नाशिक. 
८. शासकीय दुध योजना, चाळीसगांव, जिल्हा- जळगांव. 
९. निवडनस्ती (पदुम-९). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


